सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, औसा हे 
उपविभागीय कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग लातूर या विभागाला जोडणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.०३/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०२ फेब्रुवारी, २०२१ 
संदर्भ:- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे क्र.मु.अ./का.४/रा.आ. 
२७२, दि. २१ जानेवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने व सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीकरिता, सार्वजनिक 


बांधकाम उपविभाग, औसा हा उपविभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग लातूरला जोडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गतच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
निलंगा अंतर्गतचा सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, औसा हा उपविभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर 
या विभागाला जोडण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त पुनर्रचनेनंतर अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गतच्या १) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर २) सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, लातूर ३) सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग, निलंगा या तीन विभागांची संरचना पुढीलप्रमाणे राहील- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नाव सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत 
उपविभाग 
१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर १.सा.बां.उपविभाग क्र. १, लातूर 


२.सा.बां.उपविभाग क्र. २, लातूर 

३.सा.बां. इमारती उपविभाग क्र. १, लातूर 
४.सा.बां. इमारती उपविभाग क्र. २, लातूर 

५. विशेष प्रकल्प (दवगुनि) उपविभाग, लातूर 

६. सा.बां. उपविभाग, रेणापूर 

७. सा.बां.उपविभाग, औसा 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नाव सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत 
उपविभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.०३/प्रशासन-१ 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ , लातूर | १.सा.बां.उपविभाग, अहमदपूर 

२. सा.बां.उपविभाग, चाकूर 

३. सा.बां.उपविभाग, उदगीर 

४. सा.बां.उपविभाग, जळकोट 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, निलंगा १.सा.बां.उपविभाग, निलंगा 
२.सा.बां.उपविभाग, देवणी 
३.सा.बां.उपविभाग, शिरूर अनंतपाळ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२०२११४३३५१०१८ असा आहे. हा seal डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vi 
DN: c=IN, 0=Governt 


Vikram Nivrutti 
Dhamal = ae 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
१३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
१४. संबंधित जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी 
१५. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


